सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात 
साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष 
२२१०४२८६) २१-पुरवठा व सामुग्री अन्वये जुले 
२०२१ पुरवणी Arica मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून रुपये २१,६७,४४,०००/- (अक्षरी 
एकवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष चव्वेचाळीस हजार 
मात्र) इतक्या रकमेच्या Rapid Antigen Test 
Kit व Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५६ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ मार्च,२०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८, 
दि.१३.०७.२०२१ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रश्ामा-१२२१/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-८, 
दि.१८.०८.२०२१ 


३) संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे, पुणे/कोरोना नियंत्रण कक्ष / पुरवणी मागणी 
अनुदान २०२१-२२/प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत ( २ बाबी)/३९७९-८० / २०२२, 
दि.२८.०२.२०२२ 

४) आयुक्‍त, (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दि.२५.०२.२०२२ मान्य टिप्पणी 


प्रस्तावना:- 


दि.१३.०७.२०२१ व दि.१८.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये Rapid Antigen Test Kit व Jumbo 
oxygen cylinder च्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेचे 
प्रस्ताव दि.०२.०७.२०२१ व दि.१६.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये संचाळक आरोग्य सेवा,पुणे यांनी सादर 
केल्यानुसार दि.१३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Jumbo oxygen cylinder साठी 
रु.२१,७५,००,०००/- इतक्या रकमेस व दि. १८.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Rapid Antigen 
Test Kit खरेदीसाठी रु.२२,५०,००,०००/-इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-८ 


प्रशासकीय मान्यता मदत व पुनर्वसन विभाग मंत्राळय,मुंबई यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून देण्यात आली 
होती. परंतू सदर निधी अद्याप अप्राप्त असल्याने संचालक आरोग्य सेवा,पुणे यांच्या दि.२८.०२.२०२२ 


रोजीच्या प्रस्तावानुसार Rapid Antigen Test Kit व Jumbo oxygen cylinder यांच्यासाठी अनुदान 
मदत व पुनर्वसन विभाग मंत्रालय,मुंबई यांच्याकडून प्राप्त होणारा निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 
उपलब्ध झालेल्या जुले २०२१ च्या पुरवणी मागणीमधील अनुदानातून अंतर्गत रुपये २१,६७,४४,०००/- 
(अक्षरी एकवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष चव्वेचाळीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या खरेदीस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१- 
पुरवठा व सामुग्री अन्वये qe} २०२१ पुरवणी मागणीहृवारे मंजूर असलेल्या अनुदानातून रुपये 
२१,६७,४४,०००/- (अक्षरी एकवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष चव्वेचाळीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या 
Rapid Antigen Test Kit d Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. Rapid Antigen Test Kit d Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस निविदा प्रक्रिया 
अंती प्रत्यक्ष खालीलप्रमाणे दर प्राप्त झालेला आहे:- 


(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. खरेदीचा तपशिल We झालेला दर/ नग 
शिश Rapid Antigen Test Kit 93.89 
2 Jumbo oxygen cylinder १५,७०० 


०२. सदर बाबींपैकी Jumbo oxygen cylinder चे पुरवठा आदेशा दि.३०.१२.२०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेले आहेत व Rapid Antigen Test Kit चे आदेश अदयाप देण्यात आलेल नाहीत.उपरोक्त 
Rapid Antigen Test Kit व Jumbo oxygen cylinder च्या दि. 93.019.2029 व दि. 92.02.2029 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेनुसार प्राप्त झालेल्या दरा नुसार खरेदी/देयके 
अदा करण्यासाठी व खरेदी करण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र 
अ-अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपये) 
Sr. | Name | Appro | Approx. | Approx. Quantit | Actual | Actual Budget 
No | of x Quantity | Amount of | y to be | Rate Amount Source 
Item | Rate | to be | Required as | Procure | availab | Required 
per Procured | per (AA) d le 895 | for 
Unit (Nos.) per E- | Procuremen 
Tender | t 
1 Rapid Epidemic 
Antige - 25,00,000 22,50,00,000 25,00,00 | 13.41 3,35,25,000 | Control 
n Test Date.18.08.2021 O Program 
Kit me 
2 Jumbo 2210428 
oxyge | 14,500 | 15,000 21,75,00,000 11,670 | 15,700 | 18,32,19,000 | 6 (Supp. 
n Date. 13.07.2021 Demand 
cylind Budget 
er 47 FY. 
lit/7 2021-22) 
m3 
44,25,00,000 21,67,44,000 
TOTAL 
ब-प्रस्तावित खरेदीचा तपशील 
Sr. | Name | Appro | Approx. | Approx. Quantity | Actual Actual Amount 
No | of x Quantity | Amount of | to be | Rate Required for 
Item Rate to be | Required as | Procured | available | Procurement 
per Procured | per (AA) as per E 
Unit (Nos.) Tender 
1 Rapid 
Antige a 25,00,000 22,50,00,000 25,00,000 13.41 3,35,25,000 
n Test Date.18.08.2021 
Kit 
2 Jumbo 
oxyge | 14,500 | 15,000 21,75,00,000 11,670 15,700 18,32,19,000 
n Date. 13.07.2021 
cylind 
er 47 
lit/7 
m3 
44,25,00,000 21,67,44,000 
TOTAL 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-८ 


०३. तरी उपरोक्त बाबींसाठी अनुदान मदत व पुर्नवसन विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून प्राप्त न 
झाल्यामूळे सदर अनुदान सन २०२१-२२ मध्ये लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ अंतर्गत साथरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती संचाळक आरोग्य सेवा पुणे यांनी त्यांच्या २८.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. 


०४. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कोविड १९- च्या अनुषंगाने उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक 
उपायोजनांकरिता Rapid Antigen Test Kit व Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र 
संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे कार्यालय यांनी त्यांच्या दि.२८.०२.२०२२ च्या प्रस्तावानुसार प्रमाणित 
केलेले आहे. 

०५. संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे दिनांक २८.०२.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार त्यांनी 
विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केले आहे. कोविड-१९ च्या अनुषंगाने मदत व पुर्नवसन विभागाकडून प्राप्त 
होणाया अनुदानातून Rapid Antigen Test Kit व Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस आवश्यक 
अनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे सदर खरेदी सन २०२१-२२ मध्ये पुरवणी मागणी अतंर्गत लेखाशिर्ष 
२२१०४२८६ अन्वये मंजूर अनुदानातून रुपये २१,६७,४४,०००/- (अक्षरी एकवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष 
चव्वेचाळीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 
२५.०२.२०२२ च्या टिप्पणीद्वारे मान्यता दिली आहे. 


०६. संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी दि. २८.०२.२०२२ च्या प्रस्तावात प्रस्तावित केल्यानुसार, 
कोविड-१९ च्या अनुषंगाने मदत व पुर्नवसन विभागाकडून प्राप्त होणाया अनुदानातून Rapid Antigen 
Test Kit व Jumbo oxygen cylinder च्या खरेदीस आवश्‍यक अनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे सदर 
खरेदी सन २०२१-२२ मध्ये पुरवणी मागणी अतंर्गत लेखाशिर्ष २२१०४२८६ अन्वये मंजूर अनुदानातून 
रुपये २१,६७,४४,०००/- (अक्षरी एकवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष चव्वेचाळीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या 
खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णय दिनांक १३.०७.२०२१ व दि.१८.०८.२०२१ 
मधील अटींच्या अधीन राहुन सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-८ 


०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४११४६२३५०१७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.200=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b 
VI J AY KU M A R 380c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 
71DA717A6A7250, 
| AX M A N R AO serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC 
30, cn=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.03.16 12:49:52 +05'30' 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 
ae 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


-00) 


S 


(३ 


2) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


